केंद्र शासनपुरस्कृत - विद्यमान शासकीय औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थांचा आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थे 
(Model ॥19 मध्ये दर्जावाढ करणे (Upgradation 
of existing Government ITIs into Model ITIs) 
ही योजना औ.प्र.संस्था, नाशिक, जि. नाशिक या 
संस्थेत राबविण्यास मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- संकीर्ण-३३१५/प्र.क्र.१६/व्यशि- ३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्राळय,मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :-१३ जुले, २०२१. 


संदर्भ : १. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. DGET- 34 (४) Model -9/2098-NPIU, दि-२५.०७.२०१४ 


प्रस्तावना :- 


२. संचालनालयाचे पत्र क्र. २०/७15/२०१४/३३१, दि. १४.०८.२०१४ 

३. संचालनालयाचे पत्र क्र. २०/७15/२०१४/३७२, दि. ०६.०९.२०१४ 

४. संचालनालयाचे पत्र क्र. २०/७15/२०१५/५४५, दि. 02.99.2094 

५.केंद्र शासनाचे पत्र क्र. DGET- 34 (४) Model ITI/ Nashik/2094-NPIU, दि-०४.०१.२०१६ 

६. संचालनालयाचे पत्र क्र ०७/सीटीएस/॥/॥००6७। ॥॥/२०१७/१६३, दि. ०५.०४.२०१७ 

७. संचालनालयाचे पत्र क्र. ०७/सीटीएस/डीजीटी/२०१८/६४८, दि. ०१.११.२०१८ 

८. संचालनालयाचे पत्र क्र. ०७/सीटीएस/॥॥००७8। ॥॥/२०१८/६९०, दि. ०३.१२.२०१८ 

९. शासनपत्र क्रमांक : संकीर्ण ३३१५/प्र.क्र.१६/व्यशि-३ दिनांक १०.१२.२०१८ 

qo, संचालनालयाचे पत्र क्र. ०७/सीटीएस/मॉडेल ITI नाशिक/२०१८/७२२, दि. १७.१२.२०१८ 

११. शासनपत्र क्रमांक : संकीर्ण ३३१५/प्र.क्र.१६/व्यशि-३ दिनांक २१.१२.२०१८ 

१२. संचालनालयाचे पत्र क्र. ०७/सीटीएस/मॉडेल आयटीआय/२०१८/७३७, दि. ३१.१२.२०१८ 

१३. सहा.संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, नाशिक यांचे पत्र 
क्रमांक : प्राकाना/प्रशि/निरीक्षण/क्र-२/२०२०/४४३९ दिनांक ९.७.२०२० 

१४. संचालनालयाचे पत्र क्र. १८/॥॥००७ ॥॥/(४९)/२०२०/६७, दि. 8.9.20 


स्थानिक उदयोग धंद्यांमध्ये मागणीनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून देण्यात येणाऱ्या व्यवसाय 
प्रशिक्षणाची गुणवत्तावाढ करण्यासाठी व सदर प्रशिक्षणाचा दर्जा उत्कृष्ट होण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याकरीता 
राज्यातील किमान एका विद्यमान शासकीय औ.प्र.संस्थेचा Model ॥। म्हणून दर्जावाढ करण्यात येणार आहे. 
स्थानिक उदयोगधंदयाच्या मागणी नुसार कौशल्ययुक्‍त मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यासाठी प्रशिक्षणामध्ये उत्कृष्ट 
कामगिरी करणारे केंद्र म्हणून सदर संस्थेचा विकास करणे अपेक्षित आहे, जेणे करुन या औ.प्र.संस्थेला खालील 
उद्दिष्टे साध्य करता येईल. 


१, 


२ 
३. 
tos 


स्थानिक औद्योगिक आस्थापनांसोबत प्रभावी संबंध राखणे. 

. औ.प्र.संस्थेतील प्रशिक्षण सुविधाचा इष्टतम वापर करण्यासाठी दुसरी व तिसरी पाळी सुरु करणे. 
औद्योगिक क्षेत्रातील काम करणारे मनुष्यबळाला या संस्थेत प्रशिक्षण घेण्यासाठी आकर्षित करणे. 
. असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना प्रशिक्षण देणे. 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-३३१५/प्र.क्र.१६ /व्यशि-३ 


सदर Model IT ही सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणारी (Showing Best Practices), Seq दर्जाचे प्रशिक्षण 
देणारी संस्था तसेच आद्यौगिक आस्थापनां सोबत प्रभावी समन्वय स्थापणारी संस्था म्हणून विकसित करावयाची 
आहे. सदर संस्थेने या योजने अंतर्गत केलेल्या कामगिरीचे आदर्श कामगिरी म्हणून राज्यातील इतर 
औ.प्र.संस्थांनी अनुकरण करणे अपेक्षित आहे. 

निवड करण्यात आलेल्या Model Tl मध्ये खालील प्रमाणे महत्त्वाच्या बाबी करणे अपेक्षित आहे :- 

4. Reassessment of all existing trades and units for their relevance with local market 
demand. 

2. Realignment of offered CTS programmes to industry needs by converting / opening 
relevent units based on the reassessment exericise. 

3. Upgradation of all retained units by providing relevant infrastructure and _ training 
facilities . 

8. Upgradation of overall facilities in the institute including building, library, workshops, 
computer labs and IT facilities and other infrastructure for hygiene, safety and quality 
upkeep. 

६. Filling up all vacant instructor positions by hiring contractual faculty if required. 

६. Setting up a full-fledged training and placements cell and appointing a full time training 
and placement officer for liasioning with the industry and generating and converting 
placement leads. 

७. Overhauling the institute management committee and attracting at least one industry 
house to conduct training programmes in the most popular trade. 

८. Creating suitable infrastructure for upgradation of skill of the existing workforce of the 
local industrial units. 

९. Carrying out advocacy activities for institute promotion amongst candidates and 
potential employers by creating websites and holding job fairs. 


Model ॥। ही योजना राबविण्याकरीता केंद्र शासनाने विहीत केलेल्या Implementation Manual 
नुसार सदर योजनेची अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक आहे. योजनेमध्ये औ.प्र.संस्थेत Greases झालेले 
व्यवसाय बदलणे तसेच संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीच्या सल्ल्यानुसार नवीन व्यवसाय सुरु करणे, अल्पमुदतीचे 
व्यवसाय राबविणे, टीसीपीसी सेलची स्थापना करणे, संस्थेचा दर्जावाढ करणे इ. बाबी अंतर्भूत करण्यात 
आलेल्या आहेत. 

यानुसार Model ॥। प्रकल्प औदयोगिक प्रशिक्षण संस्था, नाशिक येथे राबविण्यास मान्यता 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव मा. मंत्रिमंडळाच्या दिनांक १० जून, २०२१ रोजीच्या बैठकीमध्ये सादर करण्यात आला 
होता. मा. मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने Model (Tl प्रकल्प औदयोगिक प्रशिक्षण संस्था सातपूर, 
नाशिक येथे राबविण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-३३१५/प्र.क्र.१६ /व्यशि-३ 


शासन निर्णय :- 
केंद्र शासनपुरस्कृत -विद्यमान शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थे 
(Model ITIs) मध्ये दर्जावाढ करणे (Upgradation of existing Government ITIs into Model ITIs) ही योजना 
औ. प्र. संस्था, सातपूर, नाशिक जि. नाशिक या संस्थेत राबविण्यास खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे :- 

Model ॥। ही योजना राबविण्याकरीता केंद्र शासनाने विहीत केलेल्या Implementation Manual 
नुसार सदर योजनेची अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक आहे. योजनेमध्ये औ.प्र.संस्थेत Greases झालेले 
व्यवसाय बदलणे तसेच संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीच्या सल्ल्यानुसार नवीन व्यवसाय सुरु करणे, अल्पमुदतीचे 
व्यवसाय राबविणे, टीसीपीसी सेलची स्थापना करणे, संस्थेचा दर्जावाढ करणे इ. बाबी अंतर्भूत करण्यात 
आलेल्या आहेत. 

Model IT] ही योजना औ.प्र.संस्था, सातपूर, नाशिक येथे राबविण्याकरीता तसेच एकुण प्रकल्प किंमत 
रुपये ८.९९ कोटीला केंद्र शासनाच्या संदर्भाधिन क्र.५ च्या पत्रान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. जागतिक 
बँक सहाय्यित STRIVE प्रकल्पातंर्गत सदर संस्थेचा समावेश करण्यात आलेला असुन STRIVE प्रकल्प 
राबविण्याकरीता Institute Strategic Plan (ISP) मंजूर करण्यात आलेला आहे. सदर ISP मध्ये दर्जावाढ 
करण्याकरीता अंतर्भूत केलेल्या बाबी वगळून Model ITl करीता मंजूर निधीच्या मर्यादेत राहून (रु. ८.९९ कोटी) 
सुधारीत कृती आराखडा राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी आयएमसीने सादर करणे आवश्‍यक आहे. 

निवड करण्यात आलेल्या औ.प्र.संस्थेमध्ये सहयोगी उदयोजकाची निवड करुन त्यांचे अध्यक्षतेखाली 
संस्था व्यवस्थापन समितीची (Institute Management Committee) स्थापना करुन सदर IMC ची Society 
Registration Act १८६० अंतर्गत सोसाईटी म्हणून नोंदणी करणे आवश्‍यक आहे. सदर सोसाईटीच्या नावे 
राष्ट्रीयकृत बँके मध्ये खाते उघडणे आवश्‍यक आहे. केंद्र शासनाच्या दि.१०.०१.२०१९ रोजीच्या पत्रानुसार सदर 
योजनेकरीता Public Finance Management System (PFMS) अंतर्गत Expenditure Advance Transfer 
(EAT) Modul चा वापर करणे बंधनकारक राहील. 

या योजनेंतर्गत खालील बाबींची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे:- 

१. ही योजना औदयोगिक प्रशिक्षण संस्था नाशिक जि. नाशिक या औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थेत मॉडेल 
आयटीआय म्हणून राबविण्यात येईल. 

२. ही योजना केंद्रशासनाच्या Implementation Manual नुसार विहीत प्रकल्प कालावधीत राबविण्यात 
येईल. 

३. केंद्रशासन व राज्य शासन व सहयोगी उदयोजक यांच्या मध्ये त्रिपक्षीय सामंजस्य करार करणे आवश्‍यक 
राहील. 

४. केंद्रशासनाने विहीत केलेल्या नमुन्यामध्ये सुधारीत कृती आराखडा (Action Plan) तयार करून त्यास 
राज्य व केंद्र शासनाची मंजूरी घेणे आवश्‍यक आहे. 

५. प्रकल्प किंमत रु. ८.९९ कोटी राहील. 

६. केंद्र व राज्यांचा हिस्सा ७०:३० या प्रमाणात राहील. 

७. STRIVE प्रकल्पातंर्गत स्थापन केळेली व सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अँक्ट अंतर्गत नोंदणी करण्यात 
आलेल्या IMC सोसाईटी मार्फत या योजनेची अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-३३१५/प्र.क्र.१६ /व्यशि-३ 


८. केंद्रशासनाने विहीत केलेल्या Implementation Manual मधील नमुद केलेले प्रशासकीय खरेदी व 
वित्तीय अधिकार IMC ला लागू राहतील. 


. कोणत्याही नियमित पदाची निर्मिती करण्यात येणार नाही 
40.Public Finance Management System (PFMS अंतर्गत Expenditure Advance Transfer (EAT) 
Modul चा वापर करणे बंधनकारक राहील. 

49. KPI साध्य करणे आवश्यक राहील. 

१२.॥५७ ला सर्व व्यवसायाच्या उपलब्ध जागाच्या २०% जागावर प्रवेशा करण्याचे अधिकार राहातील. 
लेखाशिर्ष : मॉडेल आयटीआय योजना राबविण्याकरीता केंद्र शासनाकडून ?॥॥$ प्रणालीद्वारे निधी प्राप्त 
होणार असल्याने, सदरच्या निधीच्या अनुषंगाने प्रतिबिंबित तरतूद करणे व निधी खर्च करण्यासाठी कौशल्य 
विकास व उद्योजकता विभागाच्या अंदाजपत्रकामध्ये स्वतंत्र उपलेखाशिर्ष व संगणक सांकेतांक निर्माण करण्यात 
येईल. 

सदर झासन निर्णय मंत्रिमंडळाच्या दिनांक १० जून, २०२१ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयाचे अनुषंगाने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
१७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.ina संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७१३१५२२००९३०३.असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Vinod S 8०16 
it Of Maharasht Office, 


ICode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=a1 2c7f1f38ac4843c1097ae135afa734591db9c7fc1f0b1e67: 
INO ON ALE ८४८१ 


INumber=c313a8b86d67716d182c41d1e22f57d99cBeeSf4654 
216d8fe23bSad24ed271, cn=Vi 
Date: 2021.07.13 15:29:14 +05'30' 


( विनोद बोंदरे ) 
अवर Ufa, ARTS SA 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.मंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. राज्यमंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/ औरंगाबाद/ 
अमरावती/नागपूर 

१०. जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यालये (सर्व) 


one 6-८ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-३३१५/प्र.क्र.१६ /व्यशि-३ 


११. 
१२. 
93. 
१७. 
१६५. 
१६. 
१७. 
पेठ, 


प्रत, 


सबंधित शासकीय/खाजगी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य, 
महालेखापाल (लेखा वअनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

महालेखापाल (लेखा वअनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

अधिदान व लेखा अधिकारी ,मुंबई, 

निवासी व लेखा परीक्षा अधिकारी ,मुंबई, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय (सवी 


मा. सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. अध्यक्ष, विधान सभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

अपर मुख्यसचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 

उप सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 

निवड नस्ती. (व्यशि-३) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


